RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १९ , २०१६ / आश्विन २१ - २७, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४५ ( १ - अ) नुसार निकालपत्र 

आदेश 
क्रमांक विकास/ आस्थापना / सा - ३२/ २०१६. — ग्रामपंचायत, महू, तालुका जावली येथील ग्रामपंचायत कार्यकारिणी ७ सदस्यांची आहे. त्यापैकी ३ 
पदेनिवडणुकीच्या वेळी नामनिर्देशनपत्रे प्राप्त न झाल्याने रिक्त राहिलेली असल्यामुळे ४ सदस्यांची कार्यकारिणी अस्तित्वात आहे. त्यापैकी २ सदस्यांनी 
ग्रामपंचायत सदस्यपदाचा दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी राजीनामा दिलेला आहे. ग्रामपंचायत महू येथील एकूण ७ सदस्यांपैकी ५ सदस्य पदे रिक्त 
झालेली आहेत. त्यामुळे २ सदस्यांची कार्यकारिणी अस्तित्वात राहिलेली आहे. ग्रामपंचायत महू, तालुका जावली, जिल्हा सातारा मुदत दिनांक २५ ऑगस्ट 
२०२० रोजी संपणार आहे . 

त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक ग्रापं - ४/सीआर वशि २०५५ -२०१६, दिनांक १९ 
मार्च २०१६ व जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी पत्र क्रमांक साशा/ ग्रापं / आरआर-४४३/१६, दिनांक ३१ मार्च २०१६ अन्वये मौजे महू, तालुका जावली, जिल्हा 
सातारा येथील ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निम्म्यापेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ मधील तरतूद १४५ (१- अ) नुसार 
ग्रामपंचायत विघटन करणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केलेला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत विघटन करणेबाबत उर्वरित ग्रामपंचायत सदस्य 
यांचेम्हणणे जाणून घेणेसाठी मा. विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे यांचेसमोर सुनावणीकामी उपस्थित राहणेबाबत कळविण्यात आले असता सदरचे 
सदस्य सुनावणी दिनांक १० मे २०१६ , दिनांक ७ जून २०१६ व दिनांक २१ जून २०१६ रोजी उपस्थित राहिले नाहीत . 

राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक साविआ-१०९६/ प्र. क्र . २/९६/पंरा , दिनांक १५ जून १९९६ नुसार ग्रामपंचायतीत निम्म्यापेक्षा 
जास्त पदे रिक्त असल्यास ग्रामपंचायतीचेविघटन केलेच पाहिजे असे राज्य शासनास बंधन नाही . प्रस्तुत प्रकरणी सदर ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल अजून 
४ वर्षे, २ महिने शिल्लक आहे . 

सदर प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे अहवाल तसेच ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ ( १- अ) मधील तरतुदी व राज्य 
निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक रानिआ - १०९६/ प्र. क्र . २/९६/ पंरा, दिनांक १५ जून १९९६ व ग्राम विकास व जलसंधारण 
विभागाचे परिपत्रक ग्रापवि - २०१/ प्र. क्र . ५५ /०६, दिनांक ३० जून २००१ मधील सूचना विचारात घेता मी , एस. चोक्कलिंगम, विभागीय आयुक्त , पुणे 
विभाग, पुणे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 

आदेश 
हा आदेश शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून महू, तालुका जावली, जिल्हा सातारा ही ग्रामपंचायत विघटित करणेत येत आहे. 

एस . चोक्कलिंगम , 

__ आयुक्त , 

पुणे विभाग , पुणे . 
पुणे, २३ ऑगस्ट २०१६ . 


एच- ५७३, भाग एक - अ (पु. वि. पु.) - २२- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRINARESH MAHADEORAO GOTE . 


AND PUBLISHED BY SHRI NARESH,VARAAPEGRAO PARTE, 


